जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित 
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत जमा 
झालेली रक्‍कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेखाली वर्ग 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४२०/प्र.क्र.५५/टिएनटी - ६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: ०४ मार्च, २०२१ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः अंनियो १००६/(२३/०६)/माशि 2, 
दि.२९/११/२०१०. 
शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा ४, दि.२७/०८/२०१४. 
शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.अंनियो २०१५/(५२>७)/प्र.क्र.३२/सेवा ४, दि.६/४/२०१५. 
शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांकः अंनियो ३४१५/प्र.क्र. २७६/टिएनटी ६, दि. १९/०९/२०१९ 


~ 


2 
3 
8 


— *>। *«-“ 


प्रस्तावना 
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे संदर्भाधीन अ.क्र.(१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता प्राप्त खाजगी 


अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १००% अनुदानित पदांवर दि. ०१ 
नोव्हेंबर, २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्‍त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 
योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. (2) येथील शासन 
निर्णयान्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट 
करण्यात आली आहे. त्यामुळे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे नामकरण यापुढे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना 
(NPS) असे करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्र.(३) च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या स्तर-१ ची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्‍यक कार्यपद्धती वित्त विभागाने विहित केली आहे. 
नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्य असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजना (NPS) (स्तर १) लागू करण्याची कार्यपध्दती संदर्भाधीन क्र. (४ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत 
करण्यात आली आहे. 

जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त खाजगी १००% अनुदानित पदावरील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च 


माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत समावेठा 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४२०/प्र.क्र.५५/टिएनटी - ६ 


होईपर्यंतच्या तारखेपर्यंत लेखाशिर्ष ८३४२५१७९ (प्राथमिक),८३४२५१८८(माध्यमिक) व ८३४२५४३७ (जिल्हा परिषद) 
खाली जमा झालेल्या रकमा (कर्मचाऱ्यांचे अंठादान) व लेखाशिर्ष (प्राथमिकसाठी) २२०२आय४१४, २०४९२४८९, 
(माध्यमिकसाठी) २२०२आय४२३,२०४९२४९८, (जिल्हा परिषदसाठी) २२०२एच५९९, २०४९२६९४ (शासनाचा हिस्सा 
व कर्मचाऱ्यांच्या अंशदान या वरील व्याज) खाली जमा झालेल्या रकमा, निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास 
प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून राज्य शासनाकरिता विश्वस्त बँक म्हणून नियुक्‍त झालेल्या ART (AXIS) बँकेकडे 
वर्ग करणे आवश्‍यक आहे. सदर लेखाशिर्षाखाली जमा झालेल्या रकमा, विश्वस्त बँकेकडे वर्ग करण्यासाठी नवीन 


लेखाशिर्ष मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्य असलेल्या जिल्हा परिषद तसेच मान्यता प्राप्त 
खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा 
राष्ट्रीय निवृत्तीवीतन योजनेत समावेश होईपर्यंतच्या तारखेपर्यन्त लेखाशिर्ष ८३४२५१७९ (प्राथमिक), 
८३४२५१८८(माध्यमिक) व ८३४२५४३७ (जिल्हा परिषद) (कर्मचाऱ्यांचे अंडादान) खाली जमा झालेल्या रकमा व 
लेखाशिर्ष (प्राथमिकसाठी) २२०२आय४१४, २०४९२४८९, (माध्यमिकसाठी) २२०२आय४२३,२०४९२४९८, (जिल्हा 
परिषदसाठी) २२०२एच५९९, २०४९२६९४ (शासनाचा हिस्सा व कर्मचाऱ्यांच्या अंडादान या वरील व्याज) खाली जमा 
झालेल्या रकमा निवृत्तीवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचेकडून राज्य शासनाकरिता 
विश्वस्त बँक म्हणून नियुक्‍त झालेल्या अक्सिस (AXIS) बँकेकडे वर्ग करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष 


उघडण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


लेखाशिर्ष :- 
मागणी क्र. : जी-९९ G-99 
मुख्य लेखाशीर्ष: | ८३४२- इतर ठेवी 8342- Other deposits, 
उपमुख्य ००- इतर ठेवी 00- Other deposits, 
लेखाशीर्ष: 
त. ११७- शासकोय कर्मचाऱ्यांकरिता | 117- Defined —_ Contribution 
serfs परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना | Pention Scheme 
००- परिभाषित अंठादान निवृत्तीवेतन 00- Defined Contribution Pention 
गटशीर्ष : योजना Scheme 
(00)(99), मान्यताप्राप्त व अनुदानित (00)(11), Depositing the amount 
su प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर recovered in respect of Teaching 
उप शीर्ष : ee हटला ae and Non-Teaching staff र्ण 
कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली रक्कम Approved and Aided primary 
school under Defined 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय 


क्रमांकः अंनियो-३४२०/प्र.क्र.५५/टिएनटी - ६ 


राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेखाली वर्ग contribution pension scheme in 
करणे अनिवायी) National pension Scheme 
करणे (अनिवार्य) चाव विळी 
उद्दीष्ट शीर्ष : (८३४२०२५७) (83420257) 
मागणी क्र. : जी-९९ G-99 
मुख्य लेखाशीर्ष: । ८३४२- इतर ठेवी 8342- Other deposits, 
उपमुख्य ००- इतर ठेवी 00- Other deposits, 
लेखाशीर्ष: 
ae ११७- शासकोय कर्मचाऱ्यांकरिता | 117- Defined Contribution 
माध्यमिक । परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना | Pention Scheme 
वउच्व ००- परिभाषित अंठादान निवृत्तीवेतन 00- Defined Contribution Pention 
माध्यमिक गटशीर्ष : योजना Scheme 
व (00)(92), मान्यताप्राप्त व अनुदानित (00)(12), Depositing the amount 
अध्यापक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक झाळेतीळ recovered in respect of Teaching 
विद्यालय rae and Non-Teaching — staff of 
शिक्षक व शि कर्मचाऱ्यांची जमा | Approved and Aided secondary, 
उप शीर्ष : SISA रक्‍कम राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन | higher secondary and D.Ed 
योजनेखाली वर्ग करणे अनिवार) निवार्य Colleges under Defined 
जनेखाली वग PRU (आनवाय), contribution pension scheme in 
National pension Scheme 
(mandatory), 
उद्दीष्ट शीर्ष : (८३४२०२६६) (83420266) 
मागणी क्र. : जी-९९ G-99 
मुख्य HENS: । ८३४२- इतर ठेवी 8342- Other deposits, 
उपमुख्य ००- इतर ठेवी 00- Other deposits, 
लेखाशीर्ष: 
ra ११७- शासकोय कर्मचाऱ्यांकरिता | 117- Defined Contribution 
त परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना | Pention Scheme 
जिल्हा ००- परिभाषित अंठादान निवृत्तीवेतन 00- Defined Contribution Pention 
aftea | TT: योजना 1.0 
(००)(१३), जिल्हा परिषदेकडील | (00)(13), Depositing the amount 
क्षक व recovered in respect of Teachers 
शाळेतील शि व शिक्षकेतर of Zilla Parishad Schools under 
उप शीर्ष : कर्मचाऱ्यांची जमा secs} रक्कम | Defined contribution pension 
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेखाली वर्ग | scheme in National pension 
करणे अनिवायी Scheme (mandatory), 
करणे (अनिवायी, 
उद्दीष्ट शीर्ष : (८३४२०२७५) (83420275) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४०/अर्थ २/२०२१, दिनांक २६/०२/२०२१ व 


महालेखापाल (लेखा व हकदारी) १, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. संसंखवि/चा १/शा.शि.व क्री 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४२०/प्र.क्र.५५/टिएनटी - ६ 


विभाग/यूओआर ४८/२०२०-२१/४१७, दिनांक १२/०२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०४१५५१५०९९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc “७ AD WO 


Cs 

र्‌. 

qo. 
११, 
१२. 
93. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


98. 
२०. 


Digitally signed by VARSHA MILIND KARANDIKAR 

V A RS H A M | | | N D DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3f5189bc4e575 1dd492acf5c90b732e1e04b7ae09704574983de5 
a9ea7bdbef5, postalcode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=1f6f75a359ad 152edc7 163322a272f034b3410680f731760f 


ce9dad40de05c86, ou=SCHOOL EDUCATION DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=VARSHA MILIND KARANDIKAR 


Date: 2021.03.04 15:57:58 +05'30' 


(व.मि.करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 


. afer व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय,मुंबई, 
मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई 
उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक /अमरावती 
वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 
राज्यपालांचे सचिव, 
मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 
उप मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 
सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
*विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,कोपर्निकस रोड,नवी दिल्ली, 
*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाख),मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-३४२०/प्र.क्र.५५/टिएनटी - ६ 


२१.* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई, 

२२.* सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

२३.* WITH, ale आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई, 

२४.* प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

२५. मुख्य माहिती आयुक्त,महाराष्ट्र, मुंबई, 

२६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला,मंत्रालयासमोर,मुंबई 
४०००२३२. 

२७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

२८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथपाल,सहावा मजला, विधान भवन,मुंबई-४०००३२. 

(१० प्रती), 

२९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

३०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

३१. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

32. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

३३. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३४. सर्व जिल्हयांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण) 

३५. संचालक महानगरपालिका प्रशासन,मुंबई 

३६. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 

३७. शिक्षण निरीक्षक, बृहनमुंबई, दक्षिण/उत्तर/पश्चिम, 

३८. सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ, 

३९. सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, महाराष्ट्र राज्य, 

४०. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासन, 

४१. निवडनस्ती, कार्यासन टिएनटि-६. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


